पोषण अभियानाकरिता अर्थसंकल्पित केलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४२/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १)वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६/४/२०२० 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.४/५/२०२० 
३) महिल व बाल विकास विभाग क्र.एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४२/का.६, दिनांक २६/६/२०२० 
४ महिल व बाल विकास विभाग क्र.एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४२/का.६, दिनांक २३/७/२०२० 


शासन निर्णय :- 

पोषण अभियान हा समग्र पोषणावर आधारीत महत्वपुर्ण कार्यक्रम एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमामध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा प्रमाण ८०:२० आहे. पोषण अभियानाची 
अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रयोजनाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र व राज्य 
हिश्यापोटी अनुक्रमे रु.९७४९.५६ लाख व रु.२४३७.३९ लाख असा एकुण रु.१२१८६.९५ लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
२. त्याअनुषंगाने पोषण अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध बाबीं करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या 
अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.? मधीळ लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरेता रकाना क्र.५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकुण रुपये ३९२९६.७४ HRA अक्षरी रुपये एकोणचाळीस कोटी शहाण्णव लाख ARAMA हजार 
फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक संकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय 
अंदाज वितरित निधी प्रस्तावित 
वितरण 
२०२०-२१ 
| 9 | Q 3 Fk षु 
२२३६, पोषण आहार 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(११)राष्ट्रीय पोषण अभियान, 
(११) (०१)पोषण अभियान 
केंद्र हिस्सा ८०% (कार्यक्रम) (२२३६-२०८४), 
१० कंत्राटी सेवा २०६९.५६ ५१७.३९ ५१७.३९ 
१३-कार्यालयीन खर्चे ८०.०० २०.०० २०.०० 
५० इतर खर्च ७६००.०० ११४०.०० २६६०.०० 
२ (११) (०२)पोषण अभियान 
राज्य हिस्सा २०% (कार्यक्रम) (२२३६-२०९३), 
१० कंत्राटी सेवा ५१७.३९ १२९.३४ १२९.३५ 
१३-कार्यालयीन खर्च २०.०० ५.०० ५.०० 
५० इतर खर्च १९००.०० २८५.०० ६६५.०० 
एकूण १२१८६.९५ २०९६.७३ ३९९६.७४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४२/का.६ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१९९/व्यय ६/२०२०, दिनांक ७.१२.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०७१७०५४५०९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA Ce epennpecriestenne 


SITARAM JARANDE fist 
(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


AD 


) 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्त, एकात्मि 
) 

) 

) 

) 


८ 0८ w 


4 


G ८४) 


क बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास) (जिल्हा परिषद) 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 8085 प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
१६) निवड नस्ती -का-६. 


“2 (२ 


१० 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


Se aoe LTS LIEU aC‘ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


